होमगार्ड संघटनेच्या हिरक महोत्सयानिमीत 
राज्यातील सर्व होमगार्डसूना पुर्ण गणदेष 
ate पुरदिण्याबाबत. 


शासन निर्णय, क्रमांक. एचजीएस २००६/प्र.क्र. ४२/विशा ८, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक: १ 2 ऑक्टोबर, २००६. 


बाचा :- महासमादेशक, होमगार्ड ग्रांचे क्रमांक. मस/कार्या-५/२००६/११३५, दिनांक १२ एप्रिल, २००६ चे पत्र. 


प्रस्तावना : राज्यात होमगार्ड संघटनेची स्थापना दिनांक ६ डिसेबर, १९४६ रोजी झाली. होमगार्ड ही मानसेवी संघटना 
असून डिसेंबर, २००६ मध्ये ही संघटना ६० वर्षे पूर्ण करीत आहे. गेल्या ६० वर्षाच्या कालावधीत या संघटनेने दैदिप्यमान 
कामगिरी बजावून शासनास मोलाची मदत्त केली आहे. 


अलीकडच्या काळात लातूर, गुजरात (भूज) येथील भूकंप, ओरीसामधील चक्रीवादळ, अंदमान निकोबार येथील 
त्सुनामी, इत्यादी नैसर्गिक आफ़त्तीच्यावेळी तसेच मुंबईतील व राज्यातील इतर ठिकाणी झालेले बॉम्बस्फोट अशा 
मानवनिर्मीत. आपत्तीच्यावेळी नागरिकांना तात्काळ मदत करुन त्यांच्या पुनर्वसनाच्या कार्यात सदर होमगार्ड संघटनेने 
महत्वाची कामगिरी केली आहे. तसेच धार्मिक सण, निवडणूका, संपकाळात वेळोयेळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 
पोलीसांना व शासनास तातडीने werd केले आहे. 


होमगार्डसूना शासनाकडून गणवेष देण्याची aga आहे. गणवेष साहित्य (आर्टीकल्स) सुध्दा विहित केलेले 
आहेत. सदर गणयेष होमगार्डसूना जसजसे संघटनेत भरती होतील तसेतसे त्यांना दिले जातात व गणवेष दिल्यानंतर पुढील 
गणवेष दोन वर्षांनी देय होतो. 


होमगार्ड संघटनेच्या हिस्क महोत्सवाचे औचित्य साधून carseat होमगार्डसूना एकाच वेळी गणवेष देण्याचा 
तसेच यासाठी रु.५,२०,३०,०००/- (रुपये पाच कोटी वीस लाख तीस हजार फक्त) एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराथीन होता. 


शासन निर्णय : होमगार्ड संघटनेच्या हिरक महोत्सवानिमीत्त पटावरील सर्व होमगार्डसूना पूर्ण गणवेष संच पुरविण्यास 
शासन मंजूरी देत आहे. यापुढील गणवेष दोन वर्षांनी देय होईल. तसेच यासाठी येणार रु.५,२०,३०,०००/- (रुपये पाच 
कोटी वीस लाख तीस हजार फक्त) एवढा निधी आकस्मिकता निधीतून मागणी क्र."बी-१" या खालील मुख्यलेखाशिर्ष 
"२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, १०७-होमगार्ड (co) (०१) होमगार्ड, ३३-साधनसामुग्री व पुरवठा (दत्तमत) (योजनेत्तर 
(२०७० ०२८१)" या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


२. या प्रस्तावावरील खर्च शासन ज्ञापन, वित्त विभाग, क्रमांक. आकनि १०.०६/६५/अर्थसंकल्प-१०, दिनांक 
२७.९.२००६ संगणक सांकेतांक क्रमांक.(८०००-१६८-३) अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या रु.५,२०,३०,०००/- (रुपये 
पाच कोटी वीस लाख तीस हजार फक्‍त) इतक्या आकस्मिकता निधी अग्रीम स्कमेमधून भागविण्यात यावा. या रक्कमेतून 
खर्च करतांना सादर करण्यात येणार्‍या देयकांवर, वर नमूद केलेल्या वित्त विभागाच्या शासन ज्ञापनान्वये आकस्मिकता 
निधीतून अग्रीम संडूर असे लाल शाईने लिहावे. या रक्‍कमेची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी आवश्यक ती पूरक मागणी विधी 


मंडळाच्या सन २००६ च्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात शासनाकडून सावर करण्यात येईल. 
२१९२९७७ Qasr केर 0-०9०८१००-०५७ १०1०९) 


SoLE\Ds\spl: Shae O6-ar42 or. ... 


३. ' 'महासंमादेशक, होमगार्ड पांनीन्महाराष्ट्र अर्थसंकल्प, नियमपुस्तिका (खंड) (१) १९८७ मधील परिच्छेद १८९ ते 
१९३ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्यी' cater अवलंब करुन आकस्मिकता निधीच्या अग्रीम रकमेतून होणाऱ्या खर्चाची 
विवरणपत्रे योग्य त्या प्रपत्रात दरमहा वेळच्यावेळी शासन्नास सादर करावीत. सदर विवरणपत्रामध्ये आकस्मिकता निधी 
अग्रीमातून खर्च कोणत्या तारखेला करण्यात आला याची तपशील देण्यात यावा. 


४. वित्त विभागाच्या परिषत्रक-यामांक. chore १०८३/१४५/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २६.४.१९८३ व ज्ञापन 
परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक. सीएनएफ १०८६/१५३/अर्थसंकल्प-३, दिनांक २८,८.१९८६ अन्वये दिलेल्या सूचनांची 
अंमलबजावणी काटेकोरपणे कसवी, 


५. ' हा शासन निर्णय वित्त व्रिभागाडबा अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर-३७१/०६/ व्यय-८, दिनांक २०.७.२००६ 
अन्वये त्यांच्या सहमतीने निर्गमीत करण्यात ae आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


-वि2 aay 
( विकास तु. कदम ) 

कौर्यासन अधिकारी, गृह विभाग (विशेष, महाराष्ट्र शासन. 
* प्रती, " 

महासमादेशक, होमगार्ड महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व जिल्हा समादेशक, होमगार्ड, ie 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ / २ (MT septa / लेखा धरीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
_ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंब. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. १ 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

दित्त विभाग, (व्यय-८ / अर्थसंकल्प-३ / अर्थेसंकॅल्पॅ-१०), मंत्रीलय, मुंबई, 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

गृह विभाग (बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (वि.शा.८), ae विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती, वि.शा.८, गृह-विभाग. 


